प्रियदर्डिनी इंदिरा बहुउद्देशिय जनकल्याण 
विकास संस्था, नागपूर संचालित स्व. 
पुरुषोत्तम खापर्डे विद्यालय, बुटीबोरी, 
जि.नागपूर या शाळेचे सातगांव हिंगणा 
जि.नागपूर येथे स्थलांतर करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३३२२/प्र.क्र.४३९/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ ऑक्टोंबर, २०२२ 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४०१/एसएम-१ 
दिनांक २८ जुलै, २०२१. 
संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे जा.क्र. माध्य /ब/३०८१/२०२२, 
दिनांक ०५, में २०२२ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
प्रियदर्शिनी इंदिरा बहुउद्देशिय जनकल्याण विकास संस्था, नागपूर संचालित स्व. पुरुषोत्तम, खापर्डे 
विद्यालय, बुटीबोरी, जि.नागपूर या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित माध्यमिक (इयत्ता ५वी ते १०वी) शाळेचे, 
सातगांव हिंगणा, जि.नागपूर येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्‍त झाळेची इमारत जीर्ण व धोकादायक झाल्याने स्थलांतर प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे 
सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे.:- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. तसेच 
सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आवश्‍यक राहील. 
(2) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत ठिकाणी 
कार्यरत राहील. 
(३) शासनाकडून शाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक राहील. 
(४) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 
(4) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्डानास आल्यास 
स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार झासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३३२२/प्र.क्र.४३९/एसएम-१ 


२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर यांनी सदर शाळेच्या स्थलांतराबाबत पुढील 
कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०२११५४११७७०२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lh d by PRAVIN RAJARAM MUNDHE 
IN, -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SCHOOL 
P RAV | N R AJ A R A M EDUCATION DEPARTMENT, Code 100032, hi 
5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed 1 ed4f4fce865ed: 
\=8A56BA47E80DB19230A0A 1 9F 1AC94146E6B7B8A8, 
M U N D H E serial iber=DC78036626EC580D66C0AC502D43AF5F670B5BA 
13F5 
(प्रविण मुंढे ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग,नागपूर 

. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, नागपूर 

अध्यक्ष/ सचिव, प्रियदर्शिनी इंदिरा बहुउद्देशिय जनकल्यान विकास संस्था, नागपूर 
५. निवडनस्ती (एसएम-१). 


-? 


ट्र 


AV 


oS 


o~ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


